सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात सातारा 
सैनिक शाळेला योजनेतर (वेतनेतर) 
अनुदानासाठी निधी वितरीत करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०२०/प्र.क्र.४३/२०/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ३२ 
तारीख: २५ ऑगस्ट, २०२० 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांक सासैशा-२०१९/प्र.क्र.१५३/एसएम-६, शाळेय शिक्षण विभाग, दिनांक ३०.०९.२०१९ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६.०४.२०२० 
३) शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, पुणे यांचे पत्र क्र. सैशासा/२०२०-२१/अनुदान/ 
माध्य-ब/एस-५/१५५०, दिनांक १६.०७.२०२० 
प्रस्तावना :- 


सातारा सैनिकी शाळेची स्थापना दि. २३ जून १९६१ रोजी झाली असून सदर शाळा ही देशातील पहिली 
सैनिकी शाळा आहे. महाराष्ट्रातील तळागळातील व सर्व स्तरावरील गरीब व होतकरू मुलांना राष्ट्रीय संरक्षण 
प्रबोधिनीच्या माध्यमातून भारतातून सैन्य दलात अधिकारी पदावर संधी मिळावी, हा या शाळेचा मुख्य उद्देश आहे. 
या शाळेतून मोठया प्रमाणावर विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीमध्ये आतापर्यंत भरती झाले आहेत. 

सातारा सैनिक शाळेला प्रतिवर्षी प्रशिक्षण व व्यवस्थापकीय खर्च, इमारत देखभाल, आहारभत्ता, घोडा 
देखभाल, जाहिरात खर्च, नगरपालिका कर, या प्रयोजनार्थ योजनेतर (वेतनेतर) अनुदान मंजूर करण्यात येते. 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. (2) येथील परिपत्रकान्वये २५ टक्के निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. 
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी सदर कामांसाठी रु. २,०४,६७,०८४/- इतका निधी संदर्भाधीन क्र. (१) 
अन्वये वितरीत केला आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी २२०२०४६९ या लेखाशिर्षांतर्गत 
रु. ६,५६,८५,०००/-इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी उर्वरीत निधी व सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी आगाऊ अनुदान असे एकूण रु.३,९९,१०,७२३/- इतका निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन TAC निर्णय :- 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून सातारा सैनिक शाळेला सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी उर्वरीत निधी रु. १,३६,४४,७२३/- ( रुपये एक कोटी छत्तीस लाख चौवेचाळीस 
हजार सातशे तेवीस फक्त) व सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी आगाऊ अनुदान रु. २७,७६,५२७/- (रुपये 
सत्तावीस लाख ऱ्याहत्तर हजार पाचशे सत्तावीस फक्त) असे एकूण रु. १,६४,२१,२५०/-(रुपये एक कोटी चौसष्ठ 
लाख एकवीस हजार sal पन्नास फक्त) इतका निधी सातारा सैनिकी शाळेला खालील बाबींवरील खर्चासाठी 
सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र खर्चाची बाब सन २०२०-२१ मध्ये वितरीत करावयाचा 
निधी (रुपये) 


(आओ) सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी उर्वरित अनुदान 


शि प्रशिक्षण व व्यवस्थापकीय खर्च ५१,१९,६०१/- 


२ आहारभत्ता ५७,७९,६४०/- 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैश्ा-२०२०/प्र.क्र.४३/२०/एसएम-६ 


३ waters | 0 000/- | इमारत देखभाल ८,००,०००/- 

४ घोडा देखभालीसाठी १४,७०,०००/- 

4 जाहिरात खर्चासाठी 3,९४,७९३/- 

न नगरपालिका करासाठी ८०, ६८९/- 

एकूण १,३६,४४,७२३/- 
(ब) सन २०२०-२१ वर्षासाठी आगाऊ अनुदान २७,७६,५२७/- 
एकूण (अ) + (9) १,६४,२१,२५०/- 

२. सदर खर्च “मागणी क्रमांक ई-२, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ माध्यमिक शिक्षण-११०, 


अशासकीय माध्यमिक शाळांना सहाय्य (००) (०३) पूर्वाध्ययन सैनिकी शाळांना सहायक अनुदान 
(२२०२०४६९), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून तसेच शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सातारा यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शक सूचनांचे, वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक 
अर्थसं-२०७/प्र. क्र. ७५/अर्थ-३, दिनांक १८.४.२०१७ व क्रमांक अर्थसं-२०१७/प्र.क्र. ९४/अर्थ-३, दिनांक 
३०.६.२०१७ च्या परिपत्रकातील आदेशांचे काटेकोर पालन करणे आवऱयक राहील. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३७१/२०२०/व्यय-५, दिनांक 
२५.०८.२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००८२५१४३६४१३८२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Imtiyaz Mushtaque Kazi 


. 
| aa t | a Z DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=SCHOOL EDUCATION 
y & SPORT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=711589caceff9b0bb07e3c6556e724501d0c5ea5c63b314631 
4d51ec0e87d0a6, 


7 serialINumber=77a529748c5e7c1ba7a66e8 1c654ba3c492fda5b29e07 
U S h a q U e a Z | 6241db1ba213ddedf4e, cn=Imtiyaz Mushtaque Kazi 


Date: 2020.08.25 16:15:18 +05'30' 


(इ.मु.काझी) 

सह सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
अपर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण )मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. सहायक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे 
६. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, सातारा. 
७. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 


Cc 40 A -0 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०२०/प्र.क्र.४३/२०/एसएम-६ 


८. प्रधान महालेखापाल(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा. 

१०. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११. प्राचार्य, सैनिकी स्कूल, सातारा 

१२. सचिव, संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

१३. मानद सचिव, बोर्ड ऑफ गव्हर्नस सैनिकी स्कूल, नवी दिल्ली. 

१४. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. वित्त विभाग,व्यय-५/अर्थसंकल्प-३ मंत्रालय,मुंबई-३२ 

१६. निवड नस्ती (एसएम-६) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


